भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील 
उपअभियंता (यांत्रिकी), गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची तात्पुरती सामायिक 
ज्येष्ठतासूची 
(दि.०१ जाने, २०१६ते दि.०१ जाने, २०१८) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.१४३/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख:०६ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१ 
ऑक्टोबर, २०११ 
२) शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-२८१२/ प्र.क्र.१५९/पापु-१५, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१६. 
३) शासन आदेशा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-२०१६/ प्र.क्र.१०७/पापु-१५, 
दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०१६. 


शासन परिपत्रक : 


सामान्य प्रशासन विभागाने शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांची प्रत्येक वर्षी ज्येष्ठता सूची तयार 
करणेव प्रसिध्द करणे यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये सर्वकष धोरण जाहीर केले आहे. 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील उपअभियंता (यांत्रिकी), गट-अ संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१२ ते 
दिनांक ०१/०१/२०१५ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे. त्यानंतर संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन आदेशान्वये भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणेमधील उपअभियंता (यांत्रिकी) पदावरील पदोन्नत्या नियमित केल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने 
संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार उप अभियंता (यांत्रिकी), गट-अ पदाच्या 
सन २०१५, ते सन २०१७ या कालावधीत निवडसूचीत समाविष्ट झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे अंतर्भूत करून 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील उप अभियंता (यांत्रिकी), गट-अ संवर्गाची दि.०१/०१/२०१६, 
दि.०१/०१/२०१७ व दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची तयार 
करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडपत्र-अ म्हणून जोडण्यात आली आहे. 


उपअभियंता (यांत्रिकी), गट-अ पदावरील पदोन्नतीच्या निवडसूचीतील ज्या अधिकाऱ्यांचे नियमित 
पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले नाहीत, अज्ञा अधिकाऱ्यांची नावे देखील परिशिष्ट-ब मध्ये 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.१४३/पापु-१५ 


समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यांच्या नियमित पदोन्नतीचे आदेशा निर्गमित झाल्यानंतर त्यांचा 
ज्येष्ठतासूचीमध्ये योग्य त्या स्थानी समावेश करण्यात येईल. 


सदर ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे प्रलंबित असलेल्या रिट याचिका क्रमांक 
२९८२/२०००, २९८६/२०००, ४९५८/२००३, ३३७४/२०११, २७९७/२०१५ मधील अंतिम निकालाच्या अधीन 
राहतील. 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे यांना विनंती करण्यात 
येते की, सदर परिपत्रक सोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट असलेल्या व आपल्या विभागात कार्यरत 
असलेल्या, विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच विभागाच्या आस्थापनेवरून प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर 
त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्याने आपले निवेदन संचालनालयामार्फत सादर करावे. अधिकाऱ्यांच्या निवेदनातील 
वस्तुस्थिती संचालनालयाने त्या अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तक व अन्य उपलब्ध अभिलेख तपासून संचालकांच्या 
अभिप्रायासह शासनास दिनांक of ऑक्टोबर, २०१८ पूर्वी सादर करावी म्हणजे, त्याची पडताळणी करून 
ज्येष्ठतासूचीत आवश्‍यक ते बदल करणे शक्‍य होईल. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर विचार करण्यात 
येणार नाही. 


ज्येष्ठतासूचीमधील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठता दिनांक हा शासन अधिसूचना 
सा.प्र.वि. क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/बारा, दिनांक २१ जून, १९८२ नुसार फक्त उप अभियंता (यांत्रिकी) 
संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी विचारात घेण्यात येईल. इतर कोणत्याही आर्थिक फायद्यासाठी तो 
दिनांक गृहीत धरला जाणार नाही. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201809061038424928 असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb 

Chetan va 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=WSSD, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

B a | a S a h e b 2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da 
34d0a26661f5eefb602c359549d8ed451 le, 
serialNumber=7268de4066097 1f80951c66 

he d0e657e903b378196f5 1a978d2a366cf5eb5 

N | ठे mM 64c0c, cn=Chetan Balasaheb Nikam 
Date: 2018.09.06 13:10:47 +05'30' 

(चेतन निकम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 
२. उप सचिव (कार्यासन -१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सर्व). 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.१४३/पापु-१५ 


४. प्रशासन अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

५. मुख्य खोदण अभियंता, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
वरिष्ठ खोदण अभियंता (सर्व), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा. 
उपअभियंता (यांत्रिकी) (सर्व), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा. 
. शाखा अभियंता (सर्व), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा. 

निवड नस्ती (कार्यासन पापु-१५), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्र.आपना-०२१८/प्र.क्र.१४३/पापु-१५, दिनांक: ०६ सप्टेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट-“अ”व “ब” 
परिशिष्ट-अ 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “उपअभियंता (यांत्रिकी), गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०१६, दि.०१/०१/२०१७ व 
दि.०१/०१/२०१८ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची. 


उप अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१६ ची ज्येष्ठतासू 


(यांत्रिकी) पदावर | अभियं (यांत्रिकी) पदावर 
नियुक्तीचा दिनांक | (यांत्रिकी) | ज्येष्ठता दिनांक / 
ज्येष्ठतेचा मानीव 


०१/०६/१९६४ २८/०६/२००७ | १०/०७/१९९८ ३१/०५/२०२२ 
मानीव दिनांक) 
१३/०४/१९६९ २८/०६/२००७ णि २८/०६/२००७ ३०/०४/२०२७ LS. .खो.अ. 
पदावर तदर्थ 


श्री.अब्दुल कय्युम इ.मा.व. | ०१/०६/१९५८ १७/०५/२००८ शिका १७/०५/२००८ ३१/०५/२०१६ 
अब्दुल अजीज 


३०/०१/१९६० १७/०५/२००८ शि १७/०५/२००८ ३१/०१/२०१८ .खो.अ. 
पदावर तदर्थ 

पदोन्नती 

०१/०४/१९६१ १७/०५/२००८ hal १७/०५/२००८ ३१/०३/२०१९ .खो.अ. 
पदावर तदर्थ 

पदोन्नती 


र्पा.च इ.मा.व ०३/११/१९५८ १७/०५/२००८ १७/०५/२००८ ३०/११/२०१६ 


इंका | ०८7ववावतद aearer_ [sere [| 
oT TORR ee ३४०३०० | aN 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.१४३/पापु-१५ 


०९/०५/१९६७ १७/०५/२००८ 


pee 0) eT उक TE 
Pa aaa | TR TR [ RA [0975683562 [3 HE 
oe _ [TRS | सरवसा | 027087१९६९ [०5३१९९३ | पत्ती _[ eV eW Ieee ३०8३०७ | का लका 
१7०57६३. WTR | चदत्रत [०573608०21 $5०5दव्न 
रव | ०४०४३ | RHR | ०57०82652|_३%०55०55[_ SE [A 
आ क्व त्रास पुरव | सवस | २६/०९/१९६८ | १कवावररह | बत्ती | 0506802502 1३०३३०६ | डात. 


एम.सगदव १६/१०/१९६२ २४/०७/१९९१ ०१/०९/२००८ 39/40/2020 


एस.प इ.मा.व १४/०४/१९६८ ०१/०४/१९९७ [ae ०१/१२/२००८ ३०/०४/२०२६ UALS. 
एम.आय.ई 


aN १३/०४/१९६९ ०१/०४/१९९७ ०१/०२/२००९ ३०/०४/२०२७ 


. : Gael i | ” | न | | न i . | १ ी | | " | ” ४ न न " 
डी.इ.ई 


रू TRE | WV ee A उं 
सवल [२७१०१९७ ०५०5१₹९८ | पवत | ३८००७३० [३१३० we स 


र 00१0 35 लि 


RRO SUE 5 ७ आहि 0 
२५ पाटील ३०/02/१९८४ | ३१/०७/२०१४ | नामनिर्देशन | ३१/०७/२०१४ | ३१/०८/२०४२ aS. 


aa 1 

i ase 
२६ एन.एम ZAG. | २०/०१/१९८२ ३१/०७/२०१४ ३१/०७/२०१४ ३१/०१/२०४० 

hi i eee ee ee 
२७ नदाफ ख इ.मा.व ०४/०२/१९८३ ३१/०७/२०१४ (eel 3१/०७/२०१४ 22/02/2084 

le i 000004 (ell 4 aha 60 वळी 

eee 

ae 

ee 


; a 


1 i 1 i 


जी.एस २५/०९/१९७८ ३१/०७/२०१४ ३१/०७/२०१४ ३०/०९/२०३६ बी.ई. (मेक) 
२९ २७० त वि कि याला 


4 न 4 ; 


4 


७0% 5 | SE | SIS 

34 a G2) 

eT EE a त तती a हि 
ag 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


i 4 


al 


eo १९०६९७९ Me 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.१४३/पापु-१५ 


अडबलवार 


३६ ३६ | श्री.एम.ए.चव्हाण | सर्वसा | २६/०४/१९६६ ०१/०४/१९९९ ०८/०७/२०१६ ३०/०४/२०२४ 


जन्म दिनांक उपअभियंता | उपअभियंता। उपअभियंता : क्षणिक अर्हता | अभिप्राय 
(यांत्रिकी) पदावर | (यांत्रिकी) | (यांत्रिकी) पदावर i 
नियुक्तीचा दिनांक | पदावर | ज्येष्ठता दिनांक / 
नियुक्तीचा | ज्येष्ठतेचा मानीव 
मार्ग दिनांक 
रै 
it} ०१/०६/१९६४ २८/०६/२००७ | १०/०७/१९९८ ३१/०५/२०२२ 


ति ति | त त 7 


अब्दुल कय्युम इ.मा.व. | ०१/०६/१९५८ १७/०५/२००८ al १७/०५/२००८ ३१/०५/२०१६ 
अब्दुल अजीज 


वि त | शि 7 
ति | पि धि ति 
(ओ) 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.१४३/पापु-१५ 


aaa SPOT पवती ev AE 

TORR eT कवाद [Se 
TOTES वाचती sewer [See 

Te] Te RED [wee | orow seed | $5व्कारळव | SAE 
i a काळावर | WUT | wa | eveweee | owe | aE, 
क| [Bima | सकता | ocrow ann | ०508१९९९|_ चदचता | ०575803662 _| wroaowe |_ ae लका 
TPT RE | _ WRT | WaT | evewreeed_| reyes | aE 
ToT | ०कव्छकरर | पववत [0570675062 _|_55०595 | __aNAE 
कप १४०४१३६८ | TTR ०7०३००2 ३9०२३० | SAE 


१७ एस.प इ.मा.व. । १४/०४/१९६८ ०१/०४/१९९७ [a] ०१/१२/२००८ ३०/०४/२०२६ एम.ई.ए 
एम.आय.ई 


यु.ए १३/०४/१९६९ ०१/०४/१९९७ ०१/०२/२००९ ३०/०४/२०२७ .एम.ई. 


en. | . त | । | | न " “ | न ी | Ee | " : | न | " “ ns 
डी.इ.ई 


२० पी.एन.कराळे १९/१२/१९७६ १२/०५/२०११ ३१/१२/२०३४ 
a | Aware [waar | werseraquo |. ०5755१९६८ [wane |_३८/०४/३०४ |_३%१०३०३८ 
रर १८/०६/कळव | ३१०७३०वछ [ARENT | ३०७/३०क | y/o ION 
रः 357०5725वड | AAT | कवठ? 
र| २४ | आल्सव्हामुस | मजाक) ४450:50006 0002001034 

इ.मा.व ३०/०८/१९८४ ३१/०७/२०१४ | नामनिदडान | ३१/०७/२०१४ ३१/०८/२०४२ 


एन.एम इ.मा.व २०/०१/१९८२ ३१/०७/२०१४ | ३१/०७/२०१४ ३१/०१/२०४० 
दडगव्हाळ 


अनुतीर्ण 


अल्पद्षष्ट 


20 नदाफ ख इ.मा.व ०४/०२/१९८३ ३१/०७/२०१४ 1110 नेद ३१/०७/२०१४ २८/०२/२०४१ 
अहमद मुस्तफा 


एट [aR [सक्त व्रज 
३०३० 
३१ 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


रु - 


4 ग 4 


; 


4 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.१४३/पापु-१५ 


अ.जा. ०२/०६/१९६६ ०१/०४/१९९९ ०१/०१/२०१६ ३०/०६/२०२४ 


३५ एस 94/04/98 &9 ०१/०४/१९९९ ad २१/०५/२०१६ ३१/०५/२०२५ 
अडबलवार 


जर TET | ००व्काजतर याकाळ AE [=| 


30 एम.आर.लाड ३०/०३/१९६६ | ०१/०४/१९९९ Leer १५/०७/२०१६ | ३१/०३/२०२४ 
"| | ल 11111 | 
संवग 
वानिवृत्तीचा क 


यता (य गक ०१/०१/२०१८ ज्यष्ठतासू 


जन्म उ उ उपअ 
(यांत्रिकी) पदावर (यांत्रिकी) पदावर 
नियुक्तीचा दिनांक ज्येष्ठता दिनांक / 
ज्येष्ठतेचा मानीव 
म दिनांक 


१ a a री त. (ee ee ee ee ee ee 


श्री.एन.एस. अ.जा. ०१/०६/१९६४ २८/०६/२००७ hal etd १०/०७/१९९८ ३१/०५/२०२२ Ras. 
(मानीव दिनांक) 
श्री.एम.पी. सुरडकर | अ.ज. | १३/०४/१९६९ । २८/०६/२००७ | २८/०६/२००७ ३०/०४/२०२७ .एम.ई. 


अब्दुल कय्युम इ.मा.व. | ०१/०६/१९५८ १७/०५/२००८ [eee | १७/०५/२००८ ३१/०५/२०१६ 
अब्दुल अजीज 


| | 7 शि a - : 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१ 


८/प्र.क्र.१४३/पापु-१५ 


षु षु श्री.एस.पी.जाधव 


ल क क a A ae 46:62 
as 
eae 
88:50: 


७७ त्रस 
a 
[rawr 


me 


ata sels = 
ही. मीर 
१४ 1. 

i 


कर्जा 
NTT कळवर [eee | eT 


०१/०४/१९६१ 


वि १७/०५/२००८ 


(ओ) 


इ.मा.व ०८/०१/१९६४ १७/०५/२००८ 


अ.ज १९/०३/१९६७ १७/०५/२००८ 


१५/०७/१९५९ १०/०७/१९५९ 


सवस | ०708/3३६₹ [over |. wee 


अ.जा. १०/०३/१९६३ १९/१२/१९९४ 


२६/०९/१९६८ १२/०७/१९९६ 


इ.मा.व. | १४/०४/१९६८ ०१/०४/१९९७ Raa ०१/१२/२००८ ३०/०४/२०२६ एम.इ.ए 
एम.आय.ई 


is eae (a 
aN 


“i a 1. 


पी.एन.कराळे 
एस 


वे 


ae ee see 


एम.क 


र्‌ 
र 
% we 


एन.एम 
a 
२७ नदाफ ख 
: 


१३/०४/१९६९ ०१/०४/१९९७ 


१९/१२/१९७६ १२/०५/२०११ 


कळाव 


नजक | Taro | ३5/35ादवड [AAR 


इ.मा.व ३०/०८/१९८४ ३१/०७/२०१४ 


०४/०२/१९८३ ३१/०७/२०१४ 


i i i i i 


न 
4 


| 


३०/०६/१९६७ ०१/०४/१९९७ er] ०१/०६/२०१० ३०/०६/२०२५ 


२४/१०/१९७० ०१/०४/१९९८ | पदोन्नती | 
१८/०६/१९७१ ३१/०७/२०१४ | नामनिदडान | 


4 


4 


१७/०५/२००८ 


3१/०३/२०१९ व.खो.अ. 
पदावर 
तदर्थ 
पदोन्नती 


TOTO 
ITER 
१७/०५/२००८ ३१/०३/२०२५ 


अनुतीर्ण 


०१/०२/२००९ 


र्न. 
QA 
डी.इ.ई 
१२/०५/२०११ अल्पद्ष्ट 
२८/०४/२०१४ 
३१/०७/२०१४ 
३१/०७/२०१४ 
/०७/२०१४ 
३१/०७/२०१४ 
३१/०७/२०१४ 


Tx 
Saks 

soo eR [AS लका 
Tx 
TE 
me 


३१/०१/२०४० 
२८/०२/२०४१ 


३१/०७/२०१४ 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.१४३/पापु-१५ 


३१/०७/२०१४ ३०/०९/२०३६ 


[ears Pear | इकवकावदट र इकळादव्क [ ARR] 
so [३० | त्राएनःरस. मानकर [ears | हावरट | ३७० | AAR] 
[areata [अज 9506736251 इ9ळादळव [ane | 

पनत 


३५ एस १५/०५/१९६७ ०१/०४/१९९९ fad २१/०५/२०१६ ३१/०५/२०२५ 
अडबलवार 


एम.ए. चव्हाण २६/०४/१९६६ ०१/०४/१९९९ ०८/०७/२०१६ ३०/०४/२०२४ 


न” १७. 57 
ie 
0400 ees 
an 0. न 
= ol क ae 
aE: 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.१४३/पापु-१५ 


पदावर तदर्थ 
पदोन्नतीचा दिनांक 


पवार (3) ०३/०५/१९६८ १७/११/२०१५ ३१/०५/२०२६ .एम.श. 


शिंगी | " | | न | | | | | न । | | न | | शिश 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


